महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक 
उपाय म्हणून शासकीय कार्यालयांतील उपस्थिती व खाजगी 
आस्थापना चालू ठेवण्यावर मर्यादित कालावधीसाठी 
निर्बंधाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समय- २०२०/ प्र. क्र.३५/१८ (र. व का.) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२०. 


वाचा : १. शासन अधिसूचना, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : करोना-२०२० / प्र. क्र.५८ / 
आरोग्य-५, दिनांक १४ मार्च, २०२०. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५/१८ (र.व का., 
दिनांक १८ मार्च, २०२०. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५/१८ (र.व का., 
दिनांक २० मार्च, २०२० 
शासन निर्णय: 


कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी / 
कर्मचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना सर्व प्रकारच्या वाहतूकीवर घालण्यांत 
आलेले प्रतिबंधक मर्यादेच्या पार्श्वभुमीवर शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


अ) संपूर्ण राज्यातील शासकीय कार्यालयात अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५% ठेवण्यांत यांवी. 
या करिता सबंधीत विभाग प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखाने उपाययोजना करावी. इतर सर्व बाबी दिनांक १८ मार्च, २०२० 
च्या शासन निर्णयात नमुद केल्याप्रमाणे राहतील. 

ब) मंत्रालयीन विभागाच्या बाबतीत सबंधीत सचिवांसोबत ५ % मध्ये किमान एक उपसचिव / अवर 
सचिव तसेच एक कक्ष अधिकारी व एक सहाय्यक कक्ष अधिकारी असतील याची दक्षता घ्यावी. 

क) खाजगी आस्थापनेबाबत संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या दिनांक २० मार्च, २०२० च्या शासन निर्णयामधीळल 
परिच्छेद २ (क) च्या तरतुदी पुढील आदेशापर्यन्त संपूर्ण राज्यात लागू करण्यांत येत आहे. 


२. सदर आदेश पुढील आदेशापर्यन्त लागू राहतील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००३२४१३०२५०१४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Anshu 


2.5.4.20=a3a7504068b24f4e7eb0277456c1 fede5d31e4d0b 
Ofdc81eb8816e33c5735b5b, 


| 
‘serialINumber=e7 1208cc885f6d3c01b374ed0921df256abd 
| Nn a4ed94d69472deb566c39b4ee68c, cn=Anshu Sinha 
Date: 2020.03.24 13:12:23 +05'30' 
(अन्शु सिन्हा) 
सचिव (प्र.सु.र.व का.) 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती ), 


शासन निर्णय क्रमांक: समय २०२० / प्र. क्र. ३५/ कार्यासन १८ (र. व का.) 


१०, 
११. 
१२. 


93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
२५. 


२६. 


२७. 
२८. 
२९. 


३०. 
१. 


३२. 
38. 
२४. 


मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती ), 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, 
मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 
प्रबंधक , लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 
राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा Sk आयोग, मुंबई, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / 
प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र Wear, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन 
पॉईंट, मुंबई-४०००२० 
इंडियन नॅडानल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, 
मुंबई-४०० ०२५. 
नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई Yoo ०३८, 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 
बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, प्लॉट नं. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, 
मुंबई-४०० ०१४, 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई ४००००४. 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी मुंबई 
४०००१३. 
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
निवड नस्ती ( कार्यासन १८). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


